“ब्रेक द चेन” अंतर्गत शिवभोजन 
केंद्र चालक व ग्राहक यांचेसाठी 
मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - शिभोथा-२०२०/प्र.क्र.१८६/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्र. शिभोथा-२०१९/प्र.क्र ५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२०. 
२) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२०१९/प्र.क.५१/ नापु १७, दि. १८ जानेवारी, २०२० 
३) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२०१९/प्र.क.५१/ नापु १७, दि. २८ मार्च, २०२० 
४) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२ ०१९/प्र.क.५१/ नापु १७, दि. १७ ऑगस्ट, २०२० 
५) शासन परिपत्रक क्र. शाभोथा-२ ०२०/प्र.क.१३२/ नापु १७, दि. २१ ऑक्टोबर, २०२० 


परिपत्रक :- 


‘so द चेन” ची प्रक्रिया राज्यभर सुरु झाली आहे. त्याअंतर्गत राज्य शासनाने 


दि. ०५.०४.२०२१ रोजी रात्री ८.०० वाजल्यापासून उपहारगृहे, हॉटेल यांना फक्त पार्सल सुविधेची परवानगी 


दिली आहे. त्यास अनुसरुन शिवभोजन केंद्राविषयी मार्गदर्शक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. त्या अनुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१) शिवभोजन केंद्रावर निर्जतुकीकरणाच्या नियमांचे पालन करुन पार्सल सुविधेद्वारे (8९6 away) 
ग्राहकांना शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्यात यावे. ही सुविधा दि.३०.०४.२०२१ पर्यंतच उपलब्ध 
राहील. 

शिवभोजन केंद्रात बसून भोजन करण्याची सुविधा वरील कालावधीत उपलब्ध राहणार नाही. 
शिवभोजन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी तसेच पार्सल घेण्यासाठी आलेल्या ग्राहकाने मुखपट्टी (मास्क) 
वापरणे बंधनकारक राहील. 

शिवभोजन केंद्रावर सामाजिक अंतराच्या नियमांचे कसोशीने पालन करावे. 

शिवभोजन तयार करणाऱ्या तसेच वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात धुवावेत. 
संपूर्ण शिवभोजन केंद्राचे दररोज निर्जतूकीकरण करावे. 


= 


AN 
~~ 


es 


ल 
“-_ 
— 


Tae) 
mn 


उपरोक्त सूचना तात्काळ अंमलात येतील याची सर्व संबंधित क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी दक्षता 


घ्यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शिभोथा-२०२०/प्र.क्र.१८६/नापु-१७ 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४०६१७४२०७९१०६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digit 


Charushila 
Chandrakant Tambekar = 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री (अनापुग्रास) यांचे खाजगी सचिव 

) मा. राज्यमंत्री (अनापुग्रास) यांचे खाजगी सचिव 
) सचिव (अनापुग्रासं) यांचे स्वीय सहायक 

) सर्व जिल्हाधिकारी 

) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव (अनापुवग्रास) पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
सर्व (उपायुक्त) पुरवठा 

सर्व उपनियंत्रक, शिधावाटप 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१०)सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

११) सर्व तहसीलदार 

१२) निवड नस्ती (नापु १७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


